जिल्हा परिषद ठाणे,धुळे,नाशिक व नंदुरबार यांच्या 
अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ ब च्या एकुण ९ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BITS २०१८/प्रक्र-१७२ /आरोग्य ३(ओ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०२ मे,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१५४/आरोग्य ३(आ), 
दि.८.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (प्रा.आ.कें/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष9 अ/ टे- 
८/जिप/ठाणे, धुळे, नाशिक व नंदुरबार/ अस्थाईपदे/चाळू ठेवणे/१८४१-४२/१८, दि.२३.४.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये जिल्हा परिषद ठाणे,धुळे,जाशिक व नंदुरबार यांच्या 
अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ ब च्या एकुण ९ अस्थायी पदाना 
दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ९ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-३ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ -सार्वजनिक आरोग्य 

००१- संचालन व प्रशासन 

००१-(४- गट वैद्यकीय अधिकारी 

(२२१० ०३७१) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७२/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०२११४०४६५२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, Digitally signed by Rajendra 
Rajendra ares. sham 
नित Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
ShamMraojl ७५१५०१, 
Department 
Ka u rt e Date: 201 8.05.02 13:53:47 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र/ उपकेंद्र / दवाखाने), मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप,हत्तीरोग व जलजन्य आजार),पुणे 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे,नाशिक 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय,ठाणे/नाशिक/धुळे/नंदुरबार 
८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/नाशिक/धुळे/नंदुरबार 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक/धुळे/नंदुरबार 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
११. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
जिल्हा परिषदेच्या (ठाणे, नाशिक, धुळे व नंदूरबार) अधिनस्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व चालू ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
| छासन निर्णय वैद्यकीय अधिकारी | ९३००-३४८०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
क्र.पीएचसी २००३/ । (प्रा.आ.कें.वाकवाड) ग्रेड पे ४४०० शासन निर्णय क्र.अपदे २०१७/ द कविता वा 
ह प्र.क्र.२६१/ आरोग्य Sana ; ae प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-३अ, 
५, दि.२८.७.२००४ बत aes दि.८.२.२०१८ ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
( व कपालेश्वर) ग्रेड पे ४४०० 
(०१) - संचालन व प्रशासन 
३ वैद्यकीय अधिकारी शि ९३००-३४८०० 
(लहान शहादा) ग्रेड पे ४४०० ००१ (०४) गट वैद्यकीय अधिकारी 
8 वैद्यकीय अधिकारी 3 2300-38200 (२२१० ०३७१) 
(तलासरी - मलावाडा, ग्रेड पे ४४०० 
खोडाळा) 
५ | शा.नि.क्र.संकीर्ण वैद्यकीय अधिकारी हि ९३००-३४८०० 
१००/३१०/प्र.क्र. (मुरबाड -शिरोशी) ग्रेड पे ४४०० 
२६१/आ.५, 
दि.१७.१.०५ 
६ | शा.नि.क्र.पीएचसी वैद्यकीय अधिकारी हि ९३००-३४८०० 
२००२/२००३/प्र.क्र. | (मुरबाड-तुळई) ग्रेड पे ४४०० 
२६१/आरोग्य-५, 
दि.१७.७.२००६ 
एकूण र 


